अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
उप आयुक्‍त (पुरवठा), गट-अ पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१३०/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- २९ जुले, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय,सा.प्र.वि., क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, दि.०१.०८.२०१९. 

२) शासन निर्णय,सा.प्र.वि., क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१. 

३) शासन अधिसूचना, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 
४) शासन परिपत्रक, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१०६/ना.पु.१५, दि.१६.०५.२०२३. 
५) शासन ज्ञापन, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र. पुनर्वि-१६२१/प्र.क्र.०४/ना.पु.१५, दि.१४.०२.२०२२. 

६) शासन आदेश, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र. पुनर्वि -१६२१/प्र.क्र.०४/ना.पु.१५, दि.१०.०७.२०२४. 


-: शासन आदेडा :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील खालील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ (वेतनश्रेणी 
S-20: ५६१००-१७७५००) यांना उप आयुक्त (पुरवठा), गट-अ (वेतनश्रेणी S-2Y: ७८८००-२०९२००) या पदावर 
निवडसूची सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये या आदेशाद्वारे विहित अटी व शतींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. जिल्हा पुरवठा अधिकारी | प्रवर्ग सध्या कार्यरत उप आयुक्त (पुरवठा) पदावरील 
यांचे नाव पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
Ea 2 3 PR ५ 
ee श्री. रमेश धोंडबाजी बेंडे अ.जा. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उप आयुक्त (पुरवठा) , 
नागपूर पुणे विभाग 

२ श्री. देवराव कृष्णराव इ.मा.व. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उप आयुक्त (पुरवठ) , 
वानखेडे गोंदिया छत्रपती संभाजीनगर विभाग 

3 श्री. अनिल सुधाकरराव । इ.मा.व. | उपनियंत्रक शिधावाटप, उप आयुक्‍त (पुरवठ) , 
टाकसाळे आस्थापना कोकण विभाग 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
भरण्याबाबत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ नुसार दिलेल्या सूचनांनुसार 
सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील Rat पदे 
भरण्यात येत आहे. 


३. सदर अधिकारी यांना उप आयुक्‍त (पुरवठा) पदावरील पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या 
तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्‍क 
प्राप्त होणार नाहीत या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२३/प्र.क्र.१३०/ना.पु.१५ 


४. म.ना.से. (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ वेतननिश्चितीसंबंधी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक 
२०.०२.२०१९ मधील परिच्छेद १३ (4) नुसार सदर पदोन्नत अधिकारी यांनी विहित मुदतीत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प देणे आवश्‍यक राहील. 


५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ या पदावरून उप आयुक्‍त (पुरवठा), गट-अ या पदावर पदोन्नत 
झालेल्या अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदावर रूजू होवून कार्यभार स्विकारल्यानंतरच उप आयुक्त (पुरवठा) 
(वेतनश्रेणी 5-२५:७८८००-२०९२००) या पदाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 

६. सदर अधिका-यांची उप आयुक्त (पुरवठा) पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिका-यांविरुध्द 
प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही, 
या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी खातरजमा करून 
संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास शासनास अवगत करावे. 
७. उप आयुक्त (पुरवठा) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
३० दिवसांच्या आत उप आयुक्त (पुरवठा) पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या 
पदावर रुजू होण्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत कार्यमुक्त करावे. 

८. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबधित विभागाने उप आयुक्‍त (पुरवठा) पदावर रुजू करून घेऊन त्याबाबतचा 
अहवाल napu.15.mhpds @ gov.in या र्ड मेल वर शासनास सादर करावा. 

९. पदोन्नती दिलेल्या पदावर कार्यरत असणाऱ्या महसूल व वन विभागातील अधिकारी यांच्या सेवा, सदर 
आदेशान्वये, त्यांच्या मूळ महसूल व वन विभागास प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 

१०. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२९१२३३४१३१०६ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAM C H A N D RA DN o-cOVEIENT OF MAKAASHTAAou-CENERAL ADMINISTRATION 


2.5.4.20=cf4fd1e4249e6612552db1552e149b0688899cac7 ecc37ca9fbf60ec7d910 
3d6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KO N DI BA D H AN AWAD E serialNumber=5B 1 0EBD8BEE2E77F1E579C83AA5378F02AE01B1765CCDD10F83C 
B76CD8BBE016, cn=RAMCHANDRA KONDIBA DHANAWADE 
Date: 2024.07.29 12:48:14 +05'30' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


J 
टी 
ae) I 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, कोकण/पुणे/ छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, मुंबई/पुणे/ छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर/गोंदिया. 

नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

उप आयुक्‍त (पुरवठा), कोकण विभाग/पुणे/ छत्रपती संभाजीनगर /नागपूर . 

प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -9 /2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/ छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर/गोंदिया. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (ई-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, ना.पु.१५. 


A 


CC NU 


mM 


~ 
S L& 
Ye waoweeovere Te . मकर. " E— 


aon 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Ve आल UN 


पृष्ठ २ पैकी २ 


